उपसंचालक, आरोग्य सेवा,नागपूर मंडळ, 
नागपूर यांच्या अधिपत्याखालील जिल्हा 
परिषदेकडील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील 
वैद्यकीय अधिकारी यांची १४५ अस्थायी पदे 
पुढे चाळू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०२० /प्र.क्र.८४/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : २० ऑगस्ट,२०२० 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक - पदआ २०१९/प्र.क्र.११७/आरोग्य -३, 
दिनांक-११.१०.२०१९. 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- आआसे/कक्ष-७अ/टे-८ / वैद्यकिय 
अधिकारी/अस्थाई पदे/१६८०-८१/२०२०, दिनांक-१७.०८.२०२०. 


शासन निर्णय- 

उपरोक्त अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर 
यांच्या अधिपत्याखालील नागपूर, चंद्रपूर, वर्धा, गडचिरोली, भंडारा व गोंदिया या ६ जिल्हयामधील 
जिल्हा परिषदेकडील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी गट-अ च्या एकूण ९० अस्थायी 
पदांना दि.०१.१०.२०१९ ते दि. २९.०२.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. तसेच विभागाच्या 
दि.१७.०१.२०१३, दि.०२.०१.२०१७, दि.१६.०२.२०१८, दि.०६.०६.२०१९ व दि.१८.०६.२०१९ अन्वये 
नवीन पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. त्यामुळे sal नवीन ५५ अस्थायी पदांना ही मुदतवाढ देणे 
आवश्यक आहे. 


2. आता या झासन निर्णयान्वये नागपूर, चंद्रपूर, वर्धा, गडचिरोली, भंडारा व गोंदिया या ६ 
जिल्हयातील जिल्हा परिषदेकडील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (वेतनश्रेणी 
एस-२०, ५६१००-१७७५००)च्या सदर १४५ अस्थायी पदांना दि. ०१.०३.२०२० ते दि. ३१.०८.२०२० 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०२०/प्र.क्र.८४/आरोग्य-३ 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०२०- 
२०२१ या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
of - सार्वजनिक आरोग्य 
००१ - रुग्णालये व दवाखाने 
००१ (चार) - गट वैद्यकीय अधिकारी (२२१० ०३७१) 


४. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक- १२.०२.२०२० 
च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००७२७११२४१९०९१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani Dinesh Kadam 
Patil 

DN: CN = Roshani Dinesh Kadam Patil, C = 
IN, S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Public Health Department 
Date: 2020.08.20 12:57:15 +05'30' 


(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर 

२. संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 

३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये- राज्यस्तर) मुंबई. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर. 

६. जिल्हा शल्य चिकित्सक, नागपूर/चंद्रपूर/वर्धा/गडचिरोली/भंडारा/गोंदिया. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/चंद्रपूर/वर्धा/गडचिरोली/भंडारा/गोंदिया. 

८. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

९. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
१०. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


